जिल्हा कारागृह, वर्धा येथील स्वयंपाकगृहाचे 
आधुनिकीकरण या कामासाठी येणाऱ्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-२, 
२रा मजला (मुख्य), हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जून, २०१६. 


वाचा 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
बीएलडी/वजिका/अंदाजपत्रक/१२२८६/कक्ष-६(३), दिनांक ०१.१२.२०१५. 


प्रस्तावना 
वर्धा जिल्हा कारागृहातील स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम जुन्या पध्दतीचे व कमी जागेत बांधलेले 


आहे. कारागृहातील बंदी संख्या, स्वयंपाकासाठी होणारा गॅसचा वापर विचारात घेता बंद्यांचे आरोग्य 
व सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वयंपाकगृहाचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. याकरीता सहायक अभियंता 
श्रेणी १, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्रमांक १, वर्धा यांनी रुपये ३३.४४ लक्ष इतक्या खर्चाचे 
तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन 
याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 

वर्धा जिल्हा कारागृहातील स्वयंपाकगृहाचे आधुनिकीकरण करण्याकरीता छाननीअंती 
एकूण रुपये ३३.४४ लक्ष (रुपये तेहतीस लक्ष चव्वेचाळीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास 
अग्निसुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्‍यक त्या तरतुदी बांधकामात करण्याच्या अटीवर शासन प्रशासकीय 
मान्यता देत आहे. 


सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केळी असून सदर 
अंदाजपत्रकातील दर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्या 
दिनांक १६.१.२०१४ च्या परिपत्रकानुसार घेण्यात आले आहेत. 

अंदाजपत्रकात सेंटेज चार्जेस ५ टक्के, विद्युतीकरण ९ टक्के, भाववाढ १० ca, प्लींथ 
प्रोटेक्कान इत्यादीसाठी आवश्‍यक रकमेची ठोक तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. 

गृह विभागाच्या वतीने सदर अंदाजपत्रक सक्षम अधिकाऱ्याने साक्षांकित करणे आवश्‍यक 
असल्याने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना या प्रकरणी साक्षांकन करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१६/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-२, 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
१०१ बांधकाम, (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजना या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग २, दि.१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-५, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६१३१६१११८७३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


। Digitally signed by Jaysing L Pawara 
a y S | al g DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawala । 0८४४५५५. 
(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 
४. अधीक्षक, वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्धा, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७. कोषागार अधिकारी, वर्धा, 

उपकोषागार अधिकारी, वर्धा, 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा, 
१०. कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती, (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


